महाराष्ट्र शासन 


नियोजन विभाग 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंती 
बदल्यांबाबत... 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१०२३/प्र.क्र.२८/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक:- ३०/०६/२०२३. 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे कलम ४ (४) (दोन) व (५) मधील तरतुदीनुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
“संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” (65-१६: ४४९००-१४२४००) या संवर्गातील खालील 
तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:- 


अ. धिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व कार्यालय बदलीनंतर पदस्थापनेचे पदनाम व कार्यालय 

क्र. 

(१) (२) (३) 

। श्री. आनंदकुमार भालचंद्र हेमाडे सांख्यिकी अधिकारी, 
नियोजन अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण, प्रादेशिक कार्यालय, 
रायगड कोकण-नवी मुंबई. 

(रिक्‍त पदी) 

२ श्री. सं. म. काळमेघ, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, अमरावती. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, (रिक्‍त पदी) 
अमरावती 

३. | श्रीमती पंकजा चंद्रशेखर देशमुख संशोधन अधिकारी, 
सांख्यिकी अधिकारी, छ. शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, विकास संस्था, सारथी, पुणे उपकेंद्र औरंगाबाद 
नागपूर (रिक्‍त पदी) 

४ श्री.सु. सु. दंडगव्हाळ संशोधन अधिकारी, 
संशोधन अधिकारी, छ. शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई विकास संस्था, सारथी, पुणे उपकेंद्र नाशिक 

(रिक्‍त पदी) 

५ श्री. गो. कि. सातपुते सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हा मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला (श्री. एस. एम. राठोड यांच्या बदलीने 
चंद्रपूर रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-१०२३/प्र.क्र.२८/का.१४२७ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व कार्यालय बदलीनंतर पदस्थापनेचे पदनाम व कार्यालय 
क्र 
(१) (२) (३) 
६ | श्री. शिवाजी नारायण गवारे सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हा मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर (रिक्‍त पदी) 
जळगांव 
७ | श्री. सतीश वसंत रास्ते नियोजन अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियाजन अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार, 
जिल्हा मानव विकास समिती, पालघर. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर (श्री. उदय पवार यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) 
८ श्री. बा. तु. आबनावे संशोधन अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
जिल्हा नियोजन समिती, (श्रीमती लोखंडे यांच्या विनंती बदलीने रिक्‍त 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड होणाऱ्या पदी) 
९ । श्रीमती सि. धु. लोखंडे, संशोधन अधिकारी, 
संशोधन अधिकारी, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग (का.१४१२), (श्री. दंडगव्हाळ यांच्या विनंती बदलीने रिक्‍त 
मंत्रालय, मुंबई होणाऱ्या पदी) 
i ० | श्री. रु. का. राठोड संशोधन अधिकारी, 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, मृद्‌ व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, (श्रीमती निलम माने यांच्या बदलीने रिक्‍त 
परभणी होणाऱ्या पदी) 
श्‌ १ | श्रीमती राजश्री श्रीधर भिसे संशोधन अधिकारी, 
संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई (रिक्‍त पदी) 
मुख्य कार्यालय, मुंबई 
१२ | श्रीमती उज्वला ध.पांडे, संशोधन अधिकारी (मूल्यमापन), 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी विभागीय आयुक्त कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, भंडारा नागपूर (श्रीमती गोतमारे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 
१३ | श्रीमती संगिता दिलीप पाटील, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
संशोधन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे. (श्रीमती 
मुंबई निवेदिता पाटील यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदळली-१०२३/प्र.क्र.२८/का.१४२७ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व कार्यालय बदलीनंतर पदस्थापनेचे पदनाम व कार्यालय 

क्र 

(१) (२) (३) 

१४ | श्रीमती वर्षा अ.गुरव, सांख्यिको अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालय, पुणे. (रिक्‍त 
जिल्हा मानव विकास समिती, पदी) 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा 

१५ | श्रीमती अर्पणा राजेंद्र गुरव, जिल्हा सांख्यिको अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, पुणे सातारा. (श्रीमती निंबाळकर यांच्या बदलीने 

रिक्त होणाऱ्या पदी) 

१६ | श्री.दिनेश भिकू काळे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे. (श्रीमती अपर्णा 
जिल्हा नियोजन समिती, अहमदनगर राजेंद्र गुरव यांच्या विनंती बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदी) 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार बदली झालेल्या अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची 
दक्षता घ्यावी. अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (Dies Non) म्हणून गणला जाईल. 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ च्या तरतूदी लक्षात घेता, उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या बदळीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील. 


४. नियोजन विभागाचे या शासन आदेशान्वये उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार 
करण्यात येत असल्याने त्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता देय राहणार नाही. तसेच या 
शासन आदेशान्वये उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांना सदर शासन आदेशाच्या दिनांकापासून कार्यमुक्त करण्यात 
येत आहे. उपरोक्त तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांनी पदभार सोडल्याचा तसेच स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत कक्ष अधिकारी, 
नियोजन विभाग यांना balaso.gaikwad@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर तसेच संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
मुंबई यांना कळवावा. 


प. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेश उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०२१४९१५७३१६ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


6fb92941b9d7, postalc 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2f90259e87b0960801edc01f52214ff1b58c7e3c653fb93bef85 


\de=400032, st=Mal 
BA B A N RAO G H A DG E rialNumber=77E 1 EBA3AEC9A06754 1 ODB6FA1A645387767 189322FO 
2B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 


Date: 2023.06.30 21:50:19 +05'30' 


(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


२. मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१०२३/प्र.क्र.२८/का.१४२७ 


३. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
मुंबई. 
४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 
६. प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण-रायगड. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, छ. शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, सारथी, पुणे. 
८. संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 
९. कक्ष अधिकारी, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार-पालघर. 
११. उपसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. आयुक्त, मृद्‌ व जलंसधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद. 
१३. उपसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, नवी मुंबई. 
१४. जिल्हाधिकारी (सर्व) 
१५. विभागीय आयुक्त (सवी 
१६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१७. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सर्व) 
१८. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालये (सवी 
१९. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
२०. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
२३. संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,मुंबई यांचे मार्फत) 
२४. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२५. निवड नस्ती . 


KKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


